कुंडलिका मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या 
कालव्यावरील लोणवळ तलाव दरम्यान बंद 
नलिका द्वारे कालवा जोडणीचे कामास विशेष 
दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२१८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २० जुले २०२२ 


वाचा:- 
१. कार्यकारी संचाळक,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम/सिंचन-२/ विवसू कडा बीड / धा -२७/ ३७२१ दि. १३/४/२०२२. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/सिंव्य(कामे), दि.१/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/सिंव्य(कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य(कामे), दि १/१/२०१५. 


प्रस्तावना:- 


कुंडलिका मध्यम प्रकल्प हा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत मुख्य 
अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत आहे. कुंडलिका मध्यम प्रकल्प 
उपळी ता. वडवणी, जि. बीड या तलावाचे बांधकाम सन १९८८ मध्ये पूर्ण होऊन प्रकल्प सिंचन 
व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित झालेला आहे. प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ४६.३४ द. ल. घ. मी. आहे. 
धरणास दोनहीं बाजूनी उजवा व डावा असे दोन कालवे असून त्यांची लांबी अनुक्रमे ११ कि.मी. व ५.०२ 
कि.मी. असून पुढे अंत्यवितरिका आहे . उजवा कालव्या द्वारे १९१० हे. तसेच डावा कालव्या द्वारे २९६३ हे. 
सिचन होत आहे. 


धरणाचा उजवा कालवा सा.क्र. ७१२० मी. वर कालव्याचे पाणी ळोणवळ तलाव मध्ये सोडण्यात 
येते. तलाव भरल्यानंतर pick up weir FR पाणी पुढील कालव्यात सोडण्यात येते व नंतर पुढील 
भागातील शेतकऱ्यांना सोडण्यात येते. सदर लोणवळ तलाव पूर्ण भरण्यास सर्वसाधारणपणे ८ ते १० 
दिवसाचा कालावधी लागतो. त्याच वेळी तलावातून होणा-या उपऱ्यामुळे सदर कालावधीत वाढ होवून 
उजव्या कालव्याच्या पुढील भागातील शेतकऱ्यांना पाणी पोहचत नसल्यामुळे खालच्या भागातील 
तेलंगाव, pu, नित्रुड येथीळ लाभधारकांना सिंचनाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे कालवा आवर्तना 
दरम्यान या भागातील लाभधारकांना पाणी पोहचविणे व लोणवळ तलावात पाणी सोडणे या दोन्ही बाबी 
संतुलित राखण्याच्या दृष्टीने कुंडलिका मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील ळोणवळ तलाव 
दरम्यान बंद नलिका द्वारे कालवा जोडणीचे कामास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२१८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत कुंडलिका मध्यम 
प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील लोणवळ तलाव दरम्यान बंद नलिका द्वारे कालवा जोडणीचे 
कामांचे विशेष दुरुस्तीच्या रू १,१३,६६,३१७/- (रू. एक कोटी तेरा लक्ष सहासष्ठ हजार तीनशे सतरा 
फक्‍त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता , निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक 
राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा 
पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, 
८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१०)(०२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (४७०१ जे १४९) (योजनांतर्गत) (कार्यक्रम ) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 
क्र. १० सन २०२२ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२०१७२८४८८२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaijnath By i eer ee 
Manmathappa Chille ७. 0v-Waer® 
Date: 2022.07.20 17:33:39 +05'30' 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत:- 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२१८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

. मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
११.महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्रराज्य,मुंबई, 
१२.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्रराज्य,नागपूर, 
१३.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१४.मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
१५.आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 

१६.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

१७.कार्यकारी अभियंता, माजलगाव पाटबंधारे विभाग, परळी वै. 

१८. सि.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


AJ 


PREM > ८ ६७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२१८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


दि. २०/०७/ २०२२ चे सहपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२१८/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
4 C - Works (excluding Royalty) २६०३१५७ 
2 Royalty ५१४७४९ 
3 9 % Insurance ९६०२३२ 
tof 92 % GST 9942308 
Total Rs. १,१३,६६,३१७ 


Vaijnath 
Manmathappa Chille 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 
DN: Cl =IN, 


= Vaijnath Manmathappa Chille, C 
S = Maharashtra, O = Government of 


(वैजनाथ चिल्ले) 


शासनाचे उप सचिव 


Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Date: 2022.07.20 17:33:57 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


